शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा 
या योजने अतंर्गत सन २०२०-२१ मधील मंजूर 
विकास कामामध्ये अंशात: बदल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०२१/प्र.क्र. ८०/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ ऑक्टोबर, २०२१ 
वाचा :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०.०२/ प्र.क्र. १२८/अर्थोपाय, 
दि.०६/०६/२००८. 
२. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्रमांक ग्राक्षेवि-२०१९/ 
प्र.क्र.१६९/ का.९, दि.०४/०२/२०२१. 
3. मा. चंद्रकांत उर्फ राजू रमाकांत नवघरे, वि.स.स.,बसमत,जि. हिंगोली यांनी 
मा. मंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांना संबोधित केलेले क्र. ४५६/२०२१, 
दि.०८/०६/२०२१चे पत्र. 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०.२१/ प्र.क्र. ६३/अर्थोपाय, 
दि.२४/०९/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक 


उक्त संदर्भ क्र.२च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये अ. क्र. २० येथील हिंगोली 


जिल्ह्यातील ता. बसमत, ग्रामपंचायत हट्टाकरिता खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. 
क्र. 


जिल्हा तालुका | ग्रामपंचायतींचे कामांचे नांव मंजूर निधी 
नाव (रूपये) 


२० 


हिंगोली बसमत हट्टा हट्टा येथे कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधकाम १५ळाख 


एकूण रुपये १५ लाख 


oe 


संदर्भ क्र.३ येथील मा.वि.स.स. यांच्या दि.०८/०६/२०२१च्या विनंती पत्रानुसारहिंगोली 


जिल्ह्यातील ता.बसमत, ग्रामपंचायत हट्टा येथे कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधकामहे मंजूर 


विकासकाम रद्द करुन त्या विकासकामाच्या ऐवजी वरील संदर्भ क्र.१ व ४ येथील वित्त विभागाचे 


शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 
दि.२६/०३/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट - "अ " मधील अ. क्र. २०येथील हिंगोली 


जिल्ह्यातील तालुका, ग्रामपंचायती व कामांच्या रकान्यामध्ये खालील प्रमाणे कामे करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ. जिल्हा तालुका ग्रामपंचायती कामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र चे नाव (रूपये) 
२० हिंगोली औंढा नागनाथ 'जवळाबाजार इदगाहास संरक्षण भिंत बांधकाम १५लाख 
करणे. 
एकूण रुपये १५ लाख 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०२१/प्र.क्र. ८०/का.९ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२११०१२१५३८१४५०१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DINESH MADHAVRAO SONAVANE 


DN: -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou: INORITY. 
DINESH MADHAVRAO कायात जा 
> -abbt 2620 
fc fdf, p: ym: "9५105 १646६006९0) 0॥(008:६0,0030021535, 
SONAVAN E cotta Numb BDB B6E4AEAG6DAASS12EA7888 
B9AF ABC -DINESH MADHAVRAO SONAVANE 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र UR, AA, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
६. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०.संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
१२.मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
१३.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी), 
१४.निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


